डॉ. अरविंद निळकंठ भुरे, वैद्यकीय अधिकारी, 
गट-अ यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत. 


महाराष्ट्रशासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ-२०२०/प्र.क्र. १५३/सेवा-३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, १० वा. मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: २२ एप्रिल, २०२२ 


वाचा:-१) संचाळक, आरोग्यसेवा, मुंबईयांचेपत्रक्र.संआसे/२ब/टे-४/स्वेसेनि- एस ७/२ब/१३६४/१६ 
दि.०७/०९/२०१६. 
२) शासन पत्र समक्रमांक दि.०३.०१.२०१८. 
3) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी मूळ अर्ज 
क्र.४४४/२०१५ मध्ये दि.२३.१०.२०१८ व दि.२२.१२.२०२१ रोजी दिलेले आदेश. 
४) मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र.१३२०/२०२१ मध्ये 
दि.११.०३.२०२१ रोजी दिलेले आदेशा. 


प्रस्तावाना :- 

डॉ. अरविंद निळकंठ भुरे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ ग्रामीण रुग्णालय घाटंजी, जि. यवतमाळ यांनी 
दि.२७.१२.२००४ रोजीच्या नोटीसीन्वये दि.०१.०१.२००५ पासून तीन महिने पुर्व स्वेच्छा सेवानिवृत्ती नोटीस देवून 
दि.३१.०३.२००५ पासून स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करण्याबाबत विनंती केली होती. तथापि, डॉ. भुरे यांची शासन 
निर्णय दि.१६.१२.१९९४ अन्वये नामनिर्देशानाने नियुक्तीच्या दिनांकापासून त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नियम ६६ (१) अनुसार २० वर्षांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण होत नसल्यामुळे त्यांची 
दि.२७.१२.२००४ रोजीची स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची नोटीस दि.११.०४.२००५ रोजीच्या शासन पत्रान्वये अमान्य 
करण्यात आली होती. डॉ. भुरे यांची स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची नोटीस अमान्य केल्यामुळे त्यांनी स्वेच्छा सेवानिवृत्ती 
मंजूर करुन सेवानिवृत्तीविषयक सर्व लाभ मिळण्याबाबत मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई खंडपीठ 
नागपूर येथे मुळ अर्ज क्र.४४४/२०१५ दाखल केला आहे. सदर मुळ अर्जाच्या अनुषंगाने मा.न्यायाधिकरणाने 
दि.२३.१०.२०१८ रोजी पुढीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत. 


1. The application is allowed. 

2. It is a declare that the applicant stood retire from the service w.e.f. 01.04.2005 and the 
applicant is entitled for the retirement benefits to which he was entitled as per the rule. 
The respondents are directed to comply these directions within three months from the 
date of this order 


२. मा. न्यायाधिकरणाच्या दि.११.०४.२०१८ रोजीच्या आदेशाविरुध्द मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ 
नागपूर येथे रीट याचिका क्र.१३२०/२०२१ अन्वये अपील दाखल करण्यात आले होते. सदर अपीलास अनुसरुन 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ-२०१८/प्र.क्र.१५३/सेवा-३ 


मा. उच्च न्यायालयाने दि.११.०३.२०२१ रोजी डॉ. भुरे यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्तीच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे 
आदेश पारीत केले असून, ते थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहेत:- 


“The writ petition is partly allowed. The impugned order dated 23 oct 2018 passed by the 
Tribunal is quashed and set aside. The original Application NO.444 of 2015 is restored to the file of the 
Tribunal. Considering that the respondent is a senior citizen, the Tribunal will endeavour to dispose of the 
Original Application within six months from the date the writ reaches it, subject to any earlier time bound 
direction.” 


3. मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांच्या दि.११.०३.२०२१ रोजीच्या उक्त आदेशास अनुसरुन 
मा. प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी डॉ. भुरे यांच्या स्वेच्छा सेवानिवृत्ती प्रकरणी 
दि.२२.१२.२०२१ रोजी खालील प्रमाणे आदेश पारीत केले आहे. 
1. The O.A. is allowed. 
2. It is declare that the applicant stood retire from the services w.e.f. 1.4.2005 and he is entitled 
for retirement benefits to which he was entitled as per Rules. The respondents are directed to 
comply the direction within period of three months from the date of this order. 


४. मा. उच्च UTS FAT, न्यायाधिकरणाच्या उक्त परिच्छेद क्र. २ व ३ मध्ये नमूद आदेशांचे तातडीने 
अनुपालन करण्यासाठी डॉ. भुरे यांची दि.१५.०२.१९८४ ते दि.१५.१२.१९९४ या कालावधीतील सेवा सेवानिवृत्ती 
विषयक लाभासाठी ग्राह्य धरुन त्यांना दि.०१.०४.२००५ (म.पू) पासून स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करण्याची तसेच 
संदर्भाधिन अ.क्र. २ येथील दि.११.०४.२००५ रोजीचे शासन पत्र रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन अनुक्रमांक २ येथील दि.११.०४.२००५ रोजीचे शासन पत्र याव्दारे रद्द 
करण्यात येत आहे. 


२. महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या संवर्गातील (वेतन बँड रु. १५६००- 
३९१०० + ग्रेड वेतन रु. ५४००) या मध्ये कार्यरत असलेले डॉ. अरविंद भुरे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ ग्रामीण 
रुग्णालय घाटंजी, जि. यवतमाळ यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस होऊन, सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, शासन निर्णय दि.१६.१२.१९९४ अन्वये नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती झाली आहे. तत्पुर्वीची त्यांची 
दि.१५.०४.१९८४ पासून ते दि.१५.१२.१९९४ पर्यंतची सेवा सेवानिवृत्ती विषयक लाभासाठी ग्राह्य धरण्याबाबत मा. 
न्यायाधिकरणाने seal केल आहे. त्यानुसार ते शासन सेवेत दि.१५.०४.१९८४ रोजी रुजू झाल्यापासूनची 
त्यांची पुढील सेवा ही सेवानिवृत्तीसाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येत आहे. त्यानुसार डॉ. भुरे, यांनी 
म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम क्र. ६६ (१) मधील तरतुदीनुसार २० वर्षाची अर्हताकारी सेवा 
दि.१४.०४.२००४ रोजी पूर्ण होत असल्याने, तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील 
नियम ६६ (५) नुसार डॉ. भुरे यांनी दि.२७.१२.२००४ रोजीची स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची नोटीस विहित कालावधीत 
मागे न घेतल्याने, म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ६६ (२) नुसार डॉ. भुरे, वैद्यकीय अधिकारी 
हे आपोआपच स्वेच्छा सेवानिवृत्तीच्या नोटीशीच्या समाप्तीच्या दिनांकास स्वेच्छा सेवानिवृत्त ( Deemed to retire 
) झाले आहेत. सबब, डॉ. भुरे यांनी दि.२७.१२.२००४ च्या अर्जान्वये दि.०१.०१.२००५ पासून तीन महिने पुर्व 


पुष्ठ ३ पैकी२ 


शासन आदेशा क्रमांकः मवैअ-२०१८/प्र.क्र.१५३/सेवा-३ 


दिलेली स्वेच्छा सेवानिवृत्तीची सूचना स्विकारण्यात आली असून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, 
१९८२ मधील नियम क्रमांक ६६ (9) (२) (4) मधील तरतुदी तसेच मा. उच्च न्यायालय व मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरणाचे संदर्भाधिन अ.क्र. ३ व ४ येथील आदेशास अनुसरुन डॉ. अरविंद निळकंठ भुरे, वैद्यकिय 
अधिकारी, गट-अ, हे दि.०१.०४.२००५ (म.पू) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत 
आहे. 


३. सदर शासन आदेशामहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२२१५४९११५७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VIJJAYKUMAR LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78f1 1 
ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717 
A6A7250, 
serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5D 


CBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30, cn=LAHANE 
VUAYKUMAR LAXMANRAO 
Date: 2022.04.22 16:36:38 +05'30' 


(fa. ल. लहाने) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रत, 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई 
२) संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
३) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला. 
४) जिल्हा शल्य चिकित्सक, यवतमाळ. 
५) वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय घाटंजी जि. यवतमाळ 
६) मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ नागपूर. 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखारीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
९) डॉ. अरविंद निळकंठ भुरे, वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ यांना (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला 


मंडळ अकोला यांचे मार्फत) 
१०) निवडनस्ती सेवा-३. 


पुष्ठ ३ पैकी३ 


